RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष २, अंक ९ ] 


गुरुवार, फेब्रुवारी ११, २०१६ / माघ २२, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक १४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण 


अधिसूचना 


क्रमांक ससास / ३७१६ / नामनिर्देशित सदस्य / ३-१ / सचिव 


ज्याअर्थी, कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील कलम ५ चे पोट-नियम ( २) चा खंड ( ब ) 
कलम ३१ - अ नुसार, तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम, २०१२ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१२ च्या 
अधिसूचनेतील नियम ३ अन्वये नामनिर्देशित सदस्यांच्या पाच जागा भरणेसाठी नियम ५ अन्वये दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी सर्वसाधारण सभा 
आयोजित केली होती 

ज्याअर्थी, कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेच्या पाच नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती सर्वसाधारण सभा क्रमांक १७, दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०१६ , विषय क्रमांक १, ठराव क्रमांक १६८ नुसार , कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेवर पालिका सदस्य म्हणून पाच वर्षांकरिता किंवा 
महानगरपालिकेच्या विद्यमान सदस्य मंडळाची मुदत समाप्त होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत नियुक्ती करण्यात आली आहे . 

त्याअर्थी, नियुक्त केलेल्या खालील पाच नामनिर्देशित सदस्यांची नावे मी , सुभाष भुजबळ , महापालिका सचिव, कल्याण- डोंबिवली 
महानगरपालिका, कल्याण प्रसिद्ध करीत आहे : 
महानगरपालिकेचेनाव निवड झालेल्या नामनिर्देशित सदस्यांची नावे 

( २ ) 
(१ ) श्री . राणे विश्वनाथ वसंत 

( २ ) श्री . प्रभूनाथ आत्माराम भोईर 
कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका ( ३ ) श्री . गायकवाड अभिमन्यू बाळाराम 

( ४ ) श्री . राजन सिताराम सामंत 
( ५ ) श्री . भोसले पवन नारायण 


सुभाष भुजबळ , 
महापालिका सचिव ( प्र .), 
कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका, 

कल्याण . 


कल्याण, 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६. 


भाग दोन - १४-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


